महाराष्ट्र शासन 
कृषि, पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग, 
मंत्रालय विस्तार,मादाम कामा मार्ग, दालन क्र. ५१८, 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मुंबई- ४०० ०३२. 


दूरध्वनी क्र ०२२-२२८४५१३२ 
Email ID - d.shedmekhe @nic.in 


क्रमांक : क्र. पसंप्र-२०२०/प्र.क्र.९५(भाग-३)/पदुम-१ दिनांक : ०७.०८.२०२० 


शासन Sear :- 

महाराष्ट्र शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या बदल्यांचे विनिमयन आणि शासकीय कर्तव्य पार पाडताना 
होणाऱ्या विलंबास प्रतिबंध अधिनियम २००५ मधील ¥(9) ४(२) व ४(३) तसेच सामान्य प्रशासन विभाग, 
शासन निर्णय दि.०७.०७.२०२० मधील तरतुदीनुसार सक्षम प्राधिका-याच्या मान्यतेने पशुसंवर्धन 
विभागातील पशुधन विकास अधिकारी, गट-अ या संवर्गातील खालील कार्यरत अधिकाऱ्यांच्या 
(औरंगाबाद विभाग) बदल्या करण्यात येत असून, विवरणपत्रातील त्यांच्या नावांसमोर स्तंभ क्र.३ मध्ये 


दर्शविलेल्या नमूद ठिकाणी त्यांची बदलीने पदस्थापना करण्यात येत आहे. 


अ. । अधिका-यांचे नांव व सध्याच्या पदस्थापनेचे बदली नंतर पदस्थापनेचे ठिकाण 
क्र ठिकाण 
हश २ ३ 
i . | डॉ.शिरिष शिवाजीराव गळाकाटू पविअ पविअ, पवैद श्रे.१ सावंगी भांबळे ता. जितूर जि. 
पवैद. कुपटा Ae जि.परभणी परभणी 
(डॉ. प्राजक्ता कुलकर्णी यांच्या बदलीने रिक्‍त 
होणा-या पदावर) 
२. | डॉ.प्राजक्ता दत्तात्रय कुलकर्णी पविअ, पविअ, पवेद श्रे. १ कुपटा, ता. सेलू जि. परभणी 
पवैद. सावंगी भांबळे ता.जितूर जि.परभणी (डॉ. शिरीष गळाकाटू यांच्या बदलीने रिक्‍त होणा-या 
पदावर) 
३. | डॉ.शिवाली राजेसाहेब पाटील, पविअ, पवैद श्रे.१ पालम ता. पालम जि. परभणी 
पविअ पवैद. श्रेणी १ वाळूर ता.सेळू जि.परभणी | (डॉ. मोहसिन इकबाल यांच्या बदलीने रिक्‍त होणा-या 
पदावर) 
४. | डा.विजया तुकाराम भाळे, पविअ पवैद. श्रेणी १ | पविअ पवेद श्रे.१ वाटूर ता. मंठा, जि. जालना 
आडगाव ता.जिंतूर जि.परभणी या रिक्‍त पदावर 
५. | डॉ.शिवाजी शांकरराव देशमाने ,पविअ ude. । पविअ , Uda श्रे. १ सुलेमान देवळा ता. आष्टी, जि. 
श्रेणी १ पिंपळनेर ता.जि. बीड. बीड या रिक्‍त पदावर 


शासन आदेश क्रमांकः पसंप्र २०२०/प्र.क्र.९५(भाग-३)/पदुम-१ 


६. | डॉ. योगेश शिवलाल aaa, पविअ पवैद श्रेणी | पविअ पवैद श्रे.१ वडीगोद्री, ता. अंबड जि. जालनाया 
१ चिखली ता. बदनापूर जि. जालना रिक्‍त पदावर 
७. | डॉ.अनिकेत कारभारी म्हसे ,आग्राउकें पिंपळा | पविअ पवैद श्रे-१ धानोरा ता.आष्टी जि.बीड 
ता.आष्टी जि.बीड. (डॉ. राजेंद्र देशमुख यांच्या बदलीने रिक्‍त होणा-या 
पदावर) 
८. | डॉ.दत्तात्रय गणपत गांधले ,पविअ पवैद श्रेणी | पविअ, तालपसचि, कन्नड जि. औरंगाबाद या रिक्‍त 
१ बाजार सावंगी ता. खुल्ताबाद जि.औरंगाबाद | पदावर 
९. | SLAM राजेश ओव्हळ ,पविअ पवेद.श्रेणी१  । पविअ, पवैद. युसुफ वडगाव ता.केज जि.बीड 
जवळबन ता.केज जि.बीड. (डॉ.श्रीकृष्ण पंढरीनाथ थळकरी यांच्या बदलीने रिक्‍त 
होणा-या पदावर) 
la ०. | डॉ.राजेंद्र मधुकर देशमुख ,पविअ पवैद श्रे-५ । पविअ, पवैद 31.9 डोंगरकिन्ही ता. पाटोदा, जि. बीड 
धानोरा ता.आष्टी जि.बीड या रिक्‍त पदावर 
la १. | डॉ.सैय्यद इनायतुल्ला कादरी ,पविअ पवैद. पविअ, पवैद श्रे.१ BOT, ता. सोनपेठ, जि. परभणी 
श्रेणी १ संबर ता.जि. परभणी या रिक्‍त पदावर 
१२. | डा.प्रियंका गुलाबराव पाटील ,आग्राउकेद्र. पविअ. पवैद श्रे.१ जामगांव ता. आष्टी, जि. बीड 
आष्टा ता.आष्टी जि.बीड. या रिक्‍त पदावर 
१३. | डा.श्रीकृष्ण पंढरीनाथ थळकरी ,पविअ ude. | पविअ, पवैद. जवळबन ता.केज जि.बीड 
श्रेणी १ युसुफ वडगाव ता.केज जि.बीड (डॉ.वर्षा राजेश ओव्हळ यांच्या बदलीने रिक्‍त होणा-या 
पदावर) 
१४. | डॉ. स. मोहसीन स.इकबाल ,पविअ पवैद. पविअ, पवैद श्रे.१ वाळूर ता. सेळू, जि. परभणी 
श्रेणी १ पालम जि. परभणी (डॉ. शिवाली राजेसाहेब पाटील यांच्या बदलीने रिक्‍त 
होणा-या पदावर) 
१५. | डॉ. पंडीत सखाराम राठोड ,पविअ पवैद. श्रेणी | पविअ, पवैद श्रे.१ आष्टा, ता. आष्टी जि. बीड 
१ महातपुरी ता. गंगाखेड जि.परभणी (डॉ. प्रियंका पाटील यांच्या बदलीने रिक्‍त होणा-या 
पदावर) 
१६. | डॉ.अशोक झांताराम महाजन ,पविअ पवैद. पविअ ,पवैद गोरापागरी, ता. जि. जालना या रिक्‍त 
श्रेणी १ बनोटी ता. सोयगाव जि. औरंगाबाद पदावर 
२. उपरोक्त तक्त्यातील बदली झालेल्या अधिकाऱ्यांनी बदली आदेश प्राप्त होताच सुधारित 


पदस्थापनेच्या ठिकाणी तात्काळ हजर व्हावे व संबंधित कार्यालय प्रमुखांनी त्यांना तात्काळ कार्यमुक्त 


करावे. संबंधित अधिकाऱ्यांनी बदलीच्या पदावर हजर झाल्यानंतर तात्काळ कार्यभार हस्तांतरण 
प्रमाणपत्रासह त्यांचा रुजू अहवाल आयुक्त, पशुसंवर्धन, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांच्यामार्फत विहित मार्गाने 
शासनासन चुकता विनाविलंब सादर करावा. 


३. 


आयुक्त, A, पुणे यांना कळविण्यात येते की, विहीत कालावधीत संबंधित अधिकारी रूजू न 


झाल्यास अथवा त्यांना कार्यालय प्रमुखांनी कार्यमुक्‍त/रुजू करण्याची कार्यवाही तात्काळ न केल्यास 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन आदेशा क्रमांकः पसंप्र २०२०/प्र.क्र.९५(भाग-३)/पदुम-१ 


त्यांच्याविरुध्द शिस्तभंगाची कार्यवाही प्रस्तावित करावी व तसा अहवाल शासनास तात्काळ सादर करावा. 


याबाबतच्या कार्यवाहीचा अहवाल d.shedmekhe@nic.in या इ-मेल वर सादर करावा. 


:8 


सदर शासन SST महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून, त्याचा सांकेतांक २०२००८१०१२४५५१७१०१ असा आहे. हा आदेशा 


डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने, 


Digitally signed by Dilipkumar 
Shedmekhe 
Date: 2020.08.10 12:55:47 +05'30' 


(दि.ज.ठोडमेखे) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


. मा. मंत्री (पश्नुसंवर्धन) यांचे खाजगी सचिव, महाराष्ट्र शासन, मंत्रालय, मुंबई-३२. 

. मा. राज्यमंत्री (पदुम) यांचे खाजगी सचिव, महाराष्ट्र शासन, मंत्रालय, मुंबई-३२. 

. मा. प्रधान सचिव (पदुम) यांचे स्वीय सहायक, मंत्राळय, मुंबई-३२. 

. आयुक्त पशुसंवर्धन, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 

. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, सर्व जिल्हा परिषद. 

. सहआयुक्त Wa (मुख्यालय) पश्युसंवर्धन आयुक्तालय, औंध, पुणे 

. प्रादेशिक wast सहआयुक्त, मुंबई/नाशिक/नागपूर/पुणे/लातूर/औरंगाबाद/अमरावती. 
. सहआयुक्त Wass, रोग अन्वेषण विभाग पुणे. 

९. 


सहआयुक्त पशुसंवर्धन, waders जेव पदार्थ निर्मिती संस्था, पुणे. 


१०.जिल्हा Waa उपआयुक्त, सर्व जिल्हे. 

११.जिल्हा पशुसंवर्धन अधिकारी, जिल्हा परिषद, सर्व जिल्हे. 
१२.महाळेखापाल-१/२, महाराष्ट्र (लेखा व अनुज्ञेयता/लेखा परिक्षा) मुंबई/नागपूर. 
१३.सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी. 

१४.अधिदान व लेखा अधिकारी, वांद्रे, मुंबई 

१५.सर्व संबंधित अधिकारी (व्दारा -आयक्‍्त पशुसंवर्धन, महाराष्ट्र राज्य, पुणे) 
१६.कार्यासन पदुम-१ (निवड नस्ती). 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


